आरे पोलीस ठाणे गु.र.क्र. 9130/2098 या गुन्हे प्रकरणी 
मा. विशेष मोक्का सत्र न्यायालय, मुंबई येथे दाखल 
न्यायालयीन प्रकरणात विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्री. अजय मिसर यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०३२०/प्र.क्र.६०/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 
दिनांक: २९ ऑक्टोबर, २०२० 


संदर्भ - विधी व न्याय विभाग, शासन आदेशा क्र. एसपीपी-२०२०/यु.ओ.आर.२४/का-१४. 
दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२० 


प्रस्तावना:- 

आरे पोलीस ठाणे गु.र.क्र. १३०/२०१९ या गुन्हे प्रकरणी मा. विशेष मोक्का न्यायालय, सत्र 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखल न्यायालयीन प्रकरणात न्यायालयीन कामकाज शासनाच्या वतीने 
पाहण्यासाठी संदर्भाधीन अधिसूचने अन्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात 
आलेल्या अँड. श्री. अजय मिसर यांना व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब शासन विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय: - 
आरे पोलीस ठाणे गु.र.क्र. १३०/२०१९) या गुन्हे प्रकरणी मा. विशेष मोक्का न्यायालय, सत्र 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखल न्याय प्रकरण निकाली निघेपर्यंत, अँड. अजय मिसर यांना उक्त 
प्रकरण शासनाच्या वतीने विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून न्यायालयीन कामकाज पाहण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 
मा. विशेष मोक्का न्यायालय, सत्र न्यायालय, मुंबई 
अ) प्रतिदिन न्यायालयीन परिणामकारक सुनावणी फी - रु. ३५,०००/- (रुपये पस्तीस हजार फक्त) 


ब) विचारविनिमय फी (प्रति बैठक) - रु. ७,५००/- (रुपये सात हजार Waal फक्त) 
क) प्रवास खर्च - प्रत्यक्ष प्रवास खर्च 
ड) सुरक्षा व्यवस्था - शासकीय धोरणाप्रमाणे 


अन्य कोणतीही फी अथवा भत्ते अँड. श्री. मिसर यांना या कामासाठी अनुज्ञेय असणार नाही. 


२. अँड. श्री. अजय मिसर यांना अनुज्ञेय असलेल्या व्यावसायिक फीचे प्रदान दर दोन 
महिन्याच्या न्यायाळयीन कामकाजानंतर करण्यात यावे. न्यायालयीन कामकाजाचे परिणामकारक 
सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी नाही, अशा 
अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व 
कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान अँड. श्री. अजय मिसर यांना होणार नाही, याची दक्षता संबंधित 
पोलिस उपायुक्तांनी घ्यावी. 


area निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०३२०/प्र.क्र.६०/पोल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) (१०८), राज्य 
मुख्याळय पोलीस (०२) (०१) शहर पोळीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र. ४०७/२०/व्यय-७, दिनांक १९/१०/२०२० 
रोजी मिळालेल्या शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२९१८२६२२१९२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


क Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Kishor Sh YAMPAO Fines णी 
2.5.4.20=a9c66c37cf4df25ecf07a096af23d69cb2e83d31183e8f9d 
61db36e6ca846c9e, 


Bhalerao ition Sousa 
(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
२. सह पोलीस आयुक्त (गुन्हे), बृहन्मुंबई. 
३. पोलीस उपायुक्त, आरे पोलीस स्टेशन, मुंबई. 
४. वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक, आरे पोलीस स्टेशन, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. अँड.श्री. अजय मिसर, ऑफिस नं.९, तळमजला, राजमहल बिल्डिंग, अम्बेसिडर 
हॉटेळजवळ, वीर नरिमन रोड, चर्चगेट, मुंबई ४०००२० 
९. विधी व न्याय विभाग (अ शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


